राज्य लोकसेवा हक्क आयोग, पुणे विभाग,येथे 


प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती श्री.वसंत लांघी,कनिष्ठ 
सहायक,शिक्षण विभाग (प्राथमिक),जि.प.सांगली 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांक: आरटीएस-२०२२/प्र.क्र. ३०९(भाग-१)/लो.दि.कक्ष 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ५ ऑगस्ट,२०२२ 


वाचा:- १) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.एसआरव्ही-२०११ /प्र.क्र.१३७/कार्या-१२, 
दि.१७.१२.२०१६ 
२) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/ 
कार्या-१२, दि.१६.०२.२०१८ 
३) विभागीय आयुकत कार्यालय,पुणे यांचे क्र.विकास/आस्थापना/आस्था-१ 
/कावि/१५२/२०२२,दि.२३ मे,२०२२ रोजीचे पत्र 
शासन आदेडा:- 
संदर्भाचीन क्र. १ व २ येथील शासन निर्णयान्वये शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण निश्चित केले असून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍तींसाठी अटी व शर्ती आणि नियुक्तीची 
कार्यपध्दती विहीत केली आहे. 
2. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार ग्रामविकास विभागाच्या अधिपत्याखाळीळल 
शिक्षण विभाग (प्राथमिक ),जि.प.सांगली या कार्यालयात कनिष्ठ सहायक पदावर कार्यरत असलेल्या 
श्री. वसंत लांघी यांची राज्य लोकसेवा हक्क आयोग, पुणे विभाग या कार्यालयातील लिपिक- 
टंकलेखक या पदावर प्रथमतः एका वर्षाचा कालावधीसाठी खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून 
प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 
(अ) श्री. वसंत are, कनिष्ठ सहायक, शिक्षण विभाग ( प्राथमिक ),जि.प.सांगली ज्या तारखेला 
प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होतील त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती 
सेवा ज्या तारखेला ते आपल्या शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्वीकारतील त्या तारखेला समाप्त 
होईल. 
(ब) जर त्यांची सेवा ळोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन / सक्षम 
प्राधिकाऱ्यास राहील. 
(क) जर त्यांची सेवा स्वीयेतर नियोक्त्याला आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
पाठविण्याची मुभा स्वीयेतर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी स्वीयेतर 
नियोक्त्याने शासनाला / सक्षम प्राधिकान्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे आणि, 
(ड) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला SEAT आहे अशी कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी 
नोटीस शासनाला /सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा 
राहील. 


शासन SST PATH: आरटीएस-२०२२/प्र.क्र. ३०९(भाग-१)/लो.दि.कक्ष 


3: प्रतिनियुक्‍तीच्या काळावधीत संबंधीत अधिकाऱ्यास प्रतिनियुक्ती भत्ता देय असणार नाही. 
म.ना.से. (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा. इ) नियम, १९८१ मधील नियम ४० (परिशिष्ट दोन) व 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन,ग्रामविकास विभागाने प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व 
शर्ती बाबत सामान्य प्रशासन विभाग(लोकशाही दिन कक्ष) यांच्याशी सहमतीने ठरवाव्यात. 
४. श्री.वसंत Sal pris सहायक, शिक्षण विभाग ( प्राथमिक ),जि.प.सांगली यांच्या इतर 
सर्व प्रशासकीय बाबी ग्रामविकास विभाग व अधिपत्याखालील संबंधीत कार्यालय यांचेमार्फत 
हाताळण्यात येतील. 
दघ. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५/५/.॥/99॥0॥.90०५९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८०८१२४६५३१८०७ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Shwetambari = वि 


Pravin Khade 


6६६4733710 


(AWTS) 
अवर UA ARTS BRAT 
Wa:- 
१) अपर मुख्य सचिव,ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद,सांगली 
३) उपसचिव,राज्य मुख्य सेवा हक्‍क आयुक्‍्त,मुंबई-०३२ 
४) राज्य लोकसेवा हक्क आयुक्त कार्यालय,पुणे महसुली विभाग,पुणे. 
५) उपआयुक्त (आस्थापना) पुणे विभाग,पुणे 
६) निवड नस्ती/लोकझाही दिन कक्ष 


प्रति:- श्री.वसंत लांघी,कनिष्ठ सहायक, शिक्षण विभाग ( प्राथमिक ),जि.प.सांगली 


पृष्ठ २ पैकी २ 


